RNINo.MAHBIL / 2009/31744 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - ल 


वर्ष ५, अंक २२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्र २१-२७, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ११, किंमत : रुपये २३.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . स. शं. कंठाळे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक १७ जून २०१९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७८१.- श्री . स. शं. कंठाळे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक १७ जून २०१ ९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १९ जून २०१९ ते २१ जून २०१९ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २२ जून २०१९ ते 
२३ जून २०१९ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . स. शं. कंठाळे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . स. शं. कंठाळे हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १५ जुलै २०१ ९ . 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


( १ ) 


भाग एक - ल -१ 


२ 


. 


वाचा. 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८, २०१९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
श्री . अ. तु. काळे , न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक ६ जून २०१ ९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७८२.- श्री . अ. तु. काळे, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ६ जून २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ जून २०१९ ते १० जून २०१९ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . अ. तु. काळे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. तु. काळे हे न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


. 


मुंबई, 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . श्री . के . देशपांडे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक २५ जून २०१९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७८३. – श्री . श्री . के . देशपांडे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २५ जून २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ जून २०१९ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २२ जून २०१ ९ ते २३ जून २०१९ हे 
सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . श्री . के. देशपांडे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. श्री . के . देशपांडे हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


१ 


. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८, २०१९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा.- श्री. श्री . के . देशपांडे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांचा दिनांक २६ जून २०१ ९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७८४.- श्री. श्री . के . देशपांडे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २८ जून २०१ ९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० जुलै २०१९ ते १२ जुलै २०१९ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १३ जुलै २०१ ९ 
ते १४ जुलै २०१ ९ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . श्री . के . देशपांडे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. श्री . के . देशपांडे हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै २०१९. 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


वाचा. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
श्री . म. म. शेख, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अमरावती यांचा दिनांक २९ मे २०१९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७८५.- श्री . म. म. शेख , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , अमरावती यांना त्यांच्या दिनांक २९ मे २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ४ जून २०१ ९ ते ७ जून २०१९ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ८ जून २०१९ ते ९ 
जून २०१९ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . म. म. शेख हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अमरावती या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . म. म. शेख हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अमरावती या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 
सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १५ जुलै २०१ ९ . 


४ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८, २०१ ९/ भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . वि . पा . कारेकर, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अमरावती यांचा दिनांक १८ जून २०१९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७८६.- श्री. वि. पा . कारेकर, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अमरावती यांना त्यांच्या दिनांक १८ जून २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १३ जून २०१९ ते १५ जून २०१९ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १६ जून २०१ ९ 
हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . वि . पा . कारेकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अमरावती या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . वि . पा . कारेकर हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अमरावती या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


वाचा. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
-श्री. वि . पा . कारेकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अमरावती यांचा दिनांक २१ जून २०१ ९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७८७. – श्री . वि . पा. कारेकर, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अमरावती यांना त्यांच्या दिनांक २१ जून २०१ ९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ जून २०१९ ते २९ जून २०१९ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २२ जून २०१९ 
ते २३ जून २०१ ९ व रजेच्या पुढे दिनांक ३० जून २०१ ९ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . वि . पा. कारेकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अमरावती या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . वि . पा. कारेकर हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अमरावती या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . स. झा . सोनभद्रे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अकोला यांचा दिनांक २६ जून २०१९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७८८. - श्री. स. झा . सोनभद्रे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अकोला यांना त्यांच्या दिनांक २६ जून २०१ ९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ जून २०१९ ते २८ जून २०१९ पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . स. झा . सोनभद्रे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . स . झा . सोनभद्रे हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै २०१ ९. 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. -श्रीमती अ. चं. राऊत , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांचादिनांक ६ जून २०१ ९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७८ ९.- श्रीमती अ. चं. राऊत , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांना त्यांच्या दिनांक ६ जून २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० जून २०१९ ते ९ जुलै २०१ ९ पर्यंत एकूण ३० दिवसांची बाल संगोपन रजा, रजेच्या मागे दिनांक ८ जून २०१९ 
ते ९ जून २०१ ९ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती अ. चं. राऊत हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , भंडारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती अ. चं. राऊत हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, भंडारा या पदावर स्थानापन्न होतील. 


~ 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १५ जुलै २०१ ९. 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


भाग एक - ल -२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८, २०१९/ भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा.- श्री . रा. रा . काकाणी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद यांचा दिनांक १५ जून २०१९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७ ९०. - श्री . रा . रा . काकाणी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक १५ जून २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १७ जून २०१९ ते १९ जून २०१९ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १६ जून २०१९ हा 
सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . रा. रा. काकाणी हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . रा . रा . काकाणी हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा.- श्री. रा. रा. काकाणी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांचा दिनांक २६ जून २०१ ९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७९१.- श्री . रा. रा. काकाणी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक २६ जून २०१ ९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २७ जून २०१ ९ ते २९ जून २०१ ९ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ३० जून २०१ ९ हा 
सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . रा. रा. काकाणी हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . रा . रा . काकाणी हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


७ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८, २०१९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा.- श्री . प्र. कि . शर्मा, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ यांचा दिनांक २६ जून २०१९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७९ २. – श्री . प्र . कि . शर्मा, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक २६ जून २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ जुलै २०१ ९ ते ६ जुलै २०१ ९ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ३० जून २०१९ व 
रजेच्या पुढे दिनांक ७ जुलै २०१ ९ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री. प्र. कि . शर्मा हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . प्र. कि . शर्मा हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न होतील. 


~ 


~ 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


- 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा.- श्री . प्र. कि . शर्मा, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ यांचा दिनांक ३ जून २०१९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७९३.- श्री . प्र. कि . शर्मा, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक ३ जून २०१ ९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ जून २०१ ९ ते ७ जून २०१ ९ पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ५ जून २०१९ व 
रजेच्या पुढे दिनांक ८ जून २०१९ ते ९ जून २०१ ९ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री. प्र. कि . शर्मा हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . प्र. कि . शर्मा हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै २०१ ९ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


. 


भाग एक - ल -२ अ 


८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८, २०१ ९/ भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा.- श्री . पि . रा. भावके - पाटील, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७ ९४.- श्री . पि . रा . भावके-पाटील , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २४ एप्रिल २०१९ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ जून २०१९ ते १५ जून २०१९ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १६ 
जून २०१ ९ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . पि . रा. भावके -पाटील हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पि . रा. भावके -पाटील हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


~ 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


वाचा. 


- 


. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
श्रीमती वै. अ. राऊत , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक २० जून २०१ ९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७९ ५. – श्रीमती वै. अ. राऊत , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक २० जून २०१ ९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ जून २०१९ ते २५ जून २०१९ पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २२ जून २०१ ९ 
ते २३ जून २०१ ९ व रजेच्या पुढे दिनांक २६ जून २०१९ ( राजश्री शाहू महाराज जयंती ) हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्रीमती वै. अ. राऊत ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती वै. अ. राऊत ह्या सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


सी . प्र. हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


. 


९ 


वाचा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८ , २०१९ / भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
-श्रीमती वै. अ. राऊत , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक ११ जून २०१९ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७९ ६. – श्रीमती वै. अ. राऊत, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ११ जून २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ जून २०१ ९ ते १५ जून २०१९ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढेदिनांक १६ जून २०१९ हा 
सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्रीमती वै. अ . राऊत ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती वै. अ. राऊत ह्या सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १५ जुलै २०१ ९ . 


सी . प्र. हंजनकर, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


वाचा. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
-श्री. वि . सा . तिवारी , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , जालना यांचा दिनांक २६ जून २०१९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७९ ७. – श्री . वि . सा . तिवारी , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , जालना यांना त्यांच्या दिनांक २६ जून २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ४ जुलै २०१ ९ ते ६ जुलै २०१ ९ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ७ जुलै २०१ ९ हा 
सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . वि. सा. तिवारी हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जालना या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . वि . सा . तिवारी हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जालना या पदावर स्थानापन्न होतील . 


. 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक १५ जुलै २०१ ९ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


१० 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १२-१८, २०१ ९/ भाद्र २१-२७, शके १९ ४१ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा.- श्री . स. शं. कंठाळे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, जालना यांचा दिनांक ३० मे २०१९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७९८ . – श्री . स. शं. कंठाळे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, जालना यांना त्यांच्या दिनांक ३० मे २०१ ९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ मे २०१९ ते २९ मे २०१९ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परावर्तीत रजा, रजेच्या मागे दिनांक २५ मे २०१९ ते 
२६ मे २०१९ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . स. शं. कंठाळे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जालना या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . स . शं. कंठाळे हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , जालना या पदावर स्थानापन्न होतील . 


. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा.- श्री . न. शे. कोले, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सांगली यांचा दिनांक ४ जुलै २०१ ९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७ ९९.- श्री . न. शे. कोले, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सांगली यांना त्यांच्या दिनांक ४ जुलै २०१ ९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ जुलै २०१९ ते १७ जुलै २०१९ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १३ जुलै २०१ ९ 
ते १४ जुलै २०१९ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . न. शे. कोले हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . न . शे. कोले हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


११ 


वाचा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १२-१८, २०१९ / भाद्र २१-२७, शके १ ९ ४१ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
श्री . द. वि . कुटे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, महाड यांचा दिनांक ३० मे २०१९ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ८००.- श्री . द. वि . कुटे , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, महाड यांना त्यांच्या दिनांक ३० मे २०१९ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ जून २०१ ९ ते ४ जून २०१९ पर्यंत एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २ जून २०१९ हा 
सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. द. वि . कुटे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , महाड या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . द. वि . कुटे हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, महाड या पदावर स्थानापन्न होतील. 


- 


आदेशावरून, 
सी . प्र . हंजनकर , 

प्रभारी प्रबंधक 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


